केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
कारंजा नगरपंचायतच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या कार्यान्वयन यंत्रणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक ०८ मे, २०२३. 
शासन शुद्धीपत्रक 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत कारंजा नगरपंचायतच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आळेली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्रमांक ४.१ मध्ये सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण 
ठेव तत्वावर करण्यात येत आहे असे नमूद करण्यात आलेले होते. 


या शासन निर्णयान्वये कारंजा नगरपंचायतच्या संदर्भाधीन पाणीपुरवठा प्रकल्पाची कार्यान्वयन 
यंत्रणा म्हणून कारंजा नगरपंचायत असा बदल करण्यात येत आहे. तसेच, कारंजा नगरपंचायतच्या 
पाणीपुरवठा प्रकल्पातील संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०११४४४४५५२५ असा आहे. हे 
शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT ५५... 


o=Mantralaya, ou=URBAN 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
email=shrikant.andge@nic.in, c=US 


(श्रीकांत आंडगे ) 
उप सचिव, नगर विकास विभाग 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 


"प्रधान सविव, पाणीपुरवठा विभागयांचे स्वीय सहायक. SS 


द 
७. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
ds 
शर 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग. 
१२. जिल्हाधिकारी, वर्धा. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, वर्धा. 
१४. मुख्याधिकारी, कारंजा नगरपंचायत. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


